मुंबईच्या पूर्व ब पश्‍चिम किनारपट्टीवरील प्रवासी 
जलवाहतूक प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी महाराष्ट्र 
राज्य रस्ते विकास महामंडळास अंमलबजावणी 
संस्था म्हणून घोषित करण्याबाबत. 
2 शासन 
गृह विभाग 
शासन निर्णय क्र. आयडब्ल्यूटी-०११२/प्र.क्र.२१/बंदरे-९ 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ६ मार्च, २०१२ 


बाचा :-2) शासन निर्णय गृह विभाग क्र. आयडब्ल्यूटी २०९८/ सीआर.३१/ भाग-३/ पीआरटी-१, 
दि.१५,फेब्रुवारी, २००२ 
२) शासन निर्णय गृह विभाग क्र.आयडब्ल्यूटी २०९८/ सीआर.३१/ पीआरटी-१, 
दि.२१,सप्टेंबर, २००२ । 
१) मा.मुख्यमंत्री यांचे अध्यक्षतेखाली मुंबईच्या पूर्व व पश्‍चिम किनारपट्टीवरील प्रस्तावित 
जलवाहतूक प्रकल्पासंदर्भात दि.२१.११.२०११ रोजी झालेल्या बैठकीचे इतिवृत्त क्र.बैठक . 
१०११/ प्र.क्र.३७४/ बंदरे.१,दि.२८ डिसेंबर, २०११ 


अ 


शासन निर्णय :- 
मुंबईच्या पश्‍चिम किनारपट्टीवरील (नरीमन पॉईंट-बांद्रा-जुहू-बसोवा-मावे-बोरीवली) व 

पूर्व किनारपट्टीवरील (भाऊचा धक्का ते नेरूळ व भाऊचा धक्का ते मांडवा) प्रवासी जलवाहतूक 

प्रकल्पांच्या उभारणीसाठी महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळास अंमलबजावणी संस्था 

(Implementing Agency) म्हणून घोषित करीत आहे. 

x: या प्रकल्पांसाठी प्रवासी जेट्टी, प्रवासी सुविधा (Passenger Amenities), नौकानयन 

मार्ग (Navigation Channel) आदी पायाभूत सुविधा महाराष्ट्र राज्य रस्ते बिकास महामंडळ 

विकसीत करील. 

2. पश्‍चिम किनारपट्टीबरील प्रकल्पाच्या पायाभूत सुविधांचा विकास महाराष्ट्र राज्य रस्ते 

विकास महामंडळामार्फत रोख करार (Cash Contract/ EPC) पध्दतीने करण्यात यावा यासाठी 


येणाऱ्या Bioko कोटी इतक्या अंदाजित खर्चासाठी शासन, सिडको आणि मुंबई महानगर प्रदेश 


D:Government Resolutior 


विकास प्राधिकरण यांचे मार्फत प्रत्येकी रू.२५० कोटी याप्रमाणे निधी पुढील दोन वर्षामध्ये उपलब्ध 


देण्यात येईल. 

डॅ. पूर्व किनारपट्टीवरील प्रकल्पासाठीच्या पायाभूत सुविधांचा विकास महाराष्ट्र राज्य रस्ते 
विकास महामंडळाने स्वनिधीतून करावा. 

u. उपरोक्त पूर्व ब पश्‍चिम किनारपट्टीवरील जलमार्गांवर प्रवासी वाहतूक सेवा 
राबविण्यासाठी (Operation) महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ इच्छुक कंपन्यांकडून स्वारस्य 
अभिव्यक्ती (Expression of Interest) मागवून कार्यवाही करील. 

द. सदर शासन निर्णय हा शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध असून त्याचा संगणक संकेतांक २०१२०३०६०५५८५७३५७००१ असा आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


मी 


( अं.शा. घार्गे ) 
उप सचिव, गृह विभाग, महाराष्ट्र्‌ शासन 


प्रत, 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव 
मा.मंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव 
मा.राज्यमंत्री (बंदरे) यांचे खाजगी सचिव 
मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मुंबई | 
प्रधान सचिव (नवि-१), नगर विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
War सचिव (पर्यावरण), पर्यावरण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सचिव (रस्ते), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
व्यवस्थापकोय संचालक, महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळ, 
नेपियन सी रोड, प्रियदर्शनी पार्क, मुंबई - ४०० ०३६ 
अध्यक्ष, मुंबई बंदर विश्वस्त, मुंबई 
व्यवस्थापकोय संचालक, सिडको, कोकण भवन, सी.बी.डी.-बेलापूर, नवी मुंबई 
महानगर आयुक्त, मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, वांद्रे (पूर्व), बांद्रा, मुंबई 
मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र मेरीटाईम बोर्ड, इंडियन मर्कन्टाईल चेंबर्स, 
बॅलार्ड इस्टेट, मुंबई-१ 
निवडनस्ती (बंदरे.१) 


D:Government Resolution 


